पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१, मौ. सोमठाणा, 
ता.चिखलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे 
मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती 
येथे स्थलांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.५१/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १९ जून, २०१९ 


वाचा : १. कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन पुरक पत्र क्र.जिवायो 
२०१०/प्र.क्र.२९१/पदुम-४ दि.०१.०७.२०११. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.व्हीएचडी/४४/ ४२९३-९६/ 
पसं-१२, पुणे, दि.१०.०४.२०१९. 


३. पत्र क्र.व्हीएचडी/४४/५७२६-२९/२०१५-१९ पसं-१२, पुणे, दि.११.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


सोमठाणा हे गाव अतिदुर्गम भागात असून अती संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पात येत असल्यामुळे सदर गावाचे 
पुनर्वसन मौ.बदनापूर येथे करण्यात आलेले आहे. या गावामध्ये आदिवासी समाजाची मोठ्या प्रमाणात वस्ती 
असून, त्यांच्याकडील दुधाळ जनावरांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. गोपालकांच्या उत्पन्नात वाढ 
करण्याकरीता तसेच, त्यांच्या VAT उत्तम पश्ुवैद्यकीय सेवा मिळण्याकरीता पश्युवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१ 
मौ. सोमठाणा, ता.चिखलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे 
स्थलांतरण करणेबाबत तेथील ग्रामस्थांनी मागणी केलेली आहे. 


जिल्हा परिषद, अमरावती सर्वासाधारण सभा दि.६.१०.२०१८ मधील विषय क्र.१५ अन्वये मौ. सोमठाणा, 
ता.चिखलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे स्थलांतरण 
करण्याबाबतचा विषय चर्चीला जावून, पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१ मौ. सोमठाणा, ता.चिखलदरा, 
जि.अमरावती या संस्थेचे मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे कायमस्वरूपी स्थलांतरण करण्यास 
जिल्हा परिषद, अमरावती सर्वसाधारण सभेने सर्वानुमते मंजूरी प्रदान केलेली आहे. 

त्याअनुषंगाने पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१ मौ. सोमठाणा, ता.चिखलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे 


स्थलांतरण मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.५१/ पदुम-४ 
शासन निर्णय :- 


पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१ मौ. सोमठाणा, ता.चिखळलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे स्थलांतरण 
मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे करण्यास याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१ 
मौ. सोमठाणा, ता.चिखलदरा, जि.अमरावती या संस्थेचे मौ. बदनापूर, ता. चिखलदरा, जि.अमरावती येथे मंजूर 
अधिकारी, कर्मचारी वर्गासह तात्काळ स्थलांतरण करून या ठिकाणी पकश्ुवैद्यकीय दवाखाना कार्यान्वीत 
करावयाचा आहे. जेणेकरून, या पद्युवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील होतकरी / पश्ञुपालक यांचेकडील 
WTA पश्युवैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६२०११३००५६८०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIJAY KARBHAR| : 
CHAUDHARI ae 


(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
3. प्रादेशिक सहआयुक्त waa, अमरावती विभाग, अमरावती 
४. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त, अमरावती. 
५. जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


